RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

-मध्य 

उप -विभाग 


भाग एक 


वर्ष ६ , अंक २३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १४ ,किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० /१५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ /पतसंस्था 

का.क.१५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
(५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ /२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(६ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र .८-सआ 

वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीचे व दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे शुद्धीपत्रक. 
( ८ ) व्यवस्थापक, फैज अर्बन को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., ता.जि. नाशिक यांचा दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक वि -१ /फैज अर्बन क्रेडीट सोसायटी/ क .१५६ / सन २०१ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या 
आदेशान्वये फैज अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि., नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . 


सुरेश दिगंबर जोशी 


मुख्य व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


२ 


सौ . शेख नसिम बाबमिया 
श्री. अनिल भुता पाटील 


शाखा व्यवस्थापक 
वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 


३ 


अटी . 


- 


, 


. 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ -३ ”, “ अ-४ ” व “ ब” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२”, “ अ-३”, “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास 
दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी 
व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


गौतम बलसाने, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२०/ श्रावण २२-२८ , शके १ ९ ४२ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला , कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ००, फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स : २२६७ ३९ १५. 
खिद्यते लोकहेतोः ई-मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
उपसंचालक , आरोग्य सेवा ( सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा), सामान्य राज्य सेवा, गट - अ 

धारिका क्रमांक ४८२ ( ६६ )/ १०७३ / पंधरा - अ 

जाहिरात क्रमांक : ०८/२०२० 


. 


आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक , आरोग्य सेवा 
(सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा), सामान्य राज्य सेवा, गट- अ ( Deputy Director , Health Services ( Public Health 
Laboratories ), General State Services, Group- A) या पदाच्या एका जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 
या पदासाठी अर्हताप्राप्त असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. 


२. उपलब्ध पदसंख्या :-१ 


जात प्रवर्ग अ.जा. अ.ज. वि.जा.भ.ज. भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र. इ.मा.व. सा. व शै. आ.दु.घ. एकूण 
( अ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्ग मागासवर्गीय 


खुला एकूण पदे 


- 


१ 


१ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 


- 


१ 


१ 


- 


सर्वसाधारण 
अ) महिला 
( ३० % ) 
ब) खेळाडू 

( ५ % ) 
क ) अनाथ 
( १ % ) 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


ड ) दिव्यांग 


( ४ % ) 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२.२ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक अपंग २००४/५५/समन्वय -२, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०० ९ अन्वये, तसेच, सामान्य 

प्रशासन विभाग दिव्यांग २०१८/ प्र.क्र . ११४/१६ अ, दि २९ मे, २०१ ९ संदर्भातील, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे पत्र क्रमांक- नामनि 
१४१८ / प्र.क्र . २३० / सेवा -२ , दि. १३ नोव्हेंबर, २०१ ९ अन्वये प्रस्तुत पदासाठी १) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी ( Blindness or Low Vision ) २) 
श्रवण शक्तीतील दोष ( Hearing Impairment), ३) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवामेंदुचा अर्धांगवायु ( Locomotor Disability 
or Cerebral Palsy ) असे दिव्यांगता असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तथापि दिव्यांग उमेदवारांसाठी पद 

आरक्षित नाही. 
३. वेतनश्रेणी:- 5-२५ रु.७८८०० - रु. २० ९ २०० 
४. पात्रता:- उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 
४.१ वय:- दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२० रोजी अमागास ( खुला) वर्गवारीकरीता ४० वर्षापेक्षा जास्त नसावे. मागासवर्गीय 

उमेदवारांकरिता ४५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
४.२ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचा- यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
४.३ शासन आदेशानुसार दिव्यांग व माजी सैनिक इत्यादींसाठी वयोमर्यादा नियमानुसार शिथिलक्षम राहील. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८, शके १९ ४२ 


. 


४.४ अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हताकिंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणा- या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी 

आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील 
तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल . अशा प्रत्येक प्रकरणीकिमान आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त 
उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील किमान अनुभव मागितला असेल 

त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला जाईल. 
४.५ शैक्षणिक अर्हता Candidate must Possess 
४.५.१ Post - graduate degree in Biochemistry. Inorganic chemistry, Organic Chemistry , Chemistry of Foods, Drugs 

and Water or Food Technology or an equivalent qualification : 


AND THEREAFTER 


४.५.२ अनुभव - Possess experience for a period of not less than 10 years in analysis of food, knowledge of food 

standards and their composition , water and effluent analysis , knowledge of water and effluent standards 

and problems connected with environmental pollution : 
४.६ प्राधान्यशील अर्हता 

preference may be given to candidates having research experience in food and water 
Chemistry and Microbiology as evidenced by published papers, 

Period of probation will be two years. 
४.८ शैक्षणिक अर्हता व अनुभव प्रमाणपत्राबाबत - उमेदवारांनी सदर पदासाठीच्या अर्जात दावा केलेल्या शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या 

दाव्याच्या अनुषंगाने आयोगाने मागणी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या प्रमाणपत्रांची प्रत उपलब्ध करून देणे आवश्यक 
राहील. तसेच अनुभव प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना खालील परि.क्र 
१४ मधील नमुन्यातील असणे आवश्यक आहे. अनुभव प्रमाणपत्राकरिता उमेदवारांनी " सरळ सेवा भरती " उमेदवारांना 

सर्वसाधारण सूचना मधील सूचना क्र. २.२.१४ चे अवलोकन करावे 
टीप मुलाखतीच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४.५.२ मध्ये नमूद केलेल्या स्वरुपाचा अनुभव 

असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले असणे आवश्यक आहे. 


प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता व अनुभव किमान असून, केवळ किमान अर्हता व अनुभव धारण केलीम्हणून उमेदवार 
मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि 
अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने 
जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता व अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष 
निश्चित करुन अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचेनिश्चित 
झाल्यास, शैक्षणिक अर्हता अथवा अनुभव शिथील केली जाणार नाही . चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिला आहे. अर्ज करण्याची पध्दत, आवश्यक 
अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रीया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी 
आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना मध्ये उपलब्ध करून 
देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत 
समजण्यात येईल. 


६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 
७. कर्तव्ये व जबाबदा- या :- प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा -या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध आहे. 


८. शुल्क : 

८.१ अमागास उमेदवारांकरिता- रु. ६ ९९ /-२) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. ४२९ / 
९. अर्ज करण्याची पध्दत - 

९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
९.२ पात्र उमेदवारांना वेब -बेस्ड ( Web-based) ऑन लाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे दिनांक २० जुलै , 

२०२० ते दिनांक १० ऑगस्ट , २०२० या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in 

या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


५ 


९.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
९.५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 
( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २) नेटबँकिंग (३ ) डेबीट कार्ड ( ४) क्रेडिट कार्ड ( ५) संग्राम केंद्र / सीएससी ( नागरीक सेवा 

केंद्र) 
९.६ www.mahaonline.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची 


उपलब्ध आहे . 


९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
( २) " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल . 

ज्या पदासमोर · Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशीलिंक उपलब्ध असेल . 
( ३) “Pay Now " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. ( १) ऑनलाईन पेमेंट ( २) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) 

चलनाद्वारे 


( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील . 


( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन 

शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणा- या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत , बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा 

शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे 

आवश्यक आहे . 
१०. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेश 

प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल . त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी परीक्षेपर्वा डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या 

वेळो सादर करणे आवश्यक आहे . 
११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 
१२. चाळणी परिक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेवून तर चाळणी परिक्षा न झाल्यास केवळ मुलाखतीचे 

गुणांआधारे उमेदवाराची शासनास शिफारस करण्यात येईल. तथापी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यनियामवलीतील नियम ९(ix) नुसार ज्या 

उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये 41 % व त्यापेक्षा जास्त गुणमिळतील त्यांचाच शिफारशी करीता विचार केला जाईल. 
१३. अराखीव ( खुला) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसंदर्भातील अटींची पूर्तता करणाऱ्या सर्व 

उमेदवारांचा ( मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव ( खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित 
प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मुळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमुद 

करणे बंधनकारक आहे . 
१४. सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव ( खुला ) 

पदावरील निवडीकरिता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशिल वेळोवेळी आयोगाच्या 

संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
१५. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर मूळ 

प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचेनाकारले जाईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 
१६. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही 

प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१७. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची 

कार्यवाही दिनांक १० ऑगस्ट , २०२० रोजी २३.५ ९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 
२८ , चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकमध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट , २०२० पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत 

भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही , तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला 
जाणार नाही . 


मुंबई, 
दिनांक २० जुलै, २०२०. 


उप सचिव , ( सरळसेवा ) , 
महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ 


& 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/ डी-४ /पतसंस्था 

का.क .१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
(६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र .८ -सआ 

वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीचे व दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे शुद्धीपत्रक . 
( ८ ) व्यवस्थापक , निर्मिती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नाशिक यांचा दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / निर्मितीनागरी पत / क.१५६ / सन २०१ ९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये निर्मिती 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकाऱ्यांना व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


- 


- 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . सुदर्शन लक्ष्मण लोळगे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नाशिक जिल्हा 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३”, “ अ -४ ” व “ब” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२”, “ अ-३”, “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 


. 


, 


७ 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास 
दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी 
व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील. 


नाशिक , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


गौतम बलसाने , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


- 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 /2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 


Name and Designation 


Period 


1 . 


Shri M. G. Sewlikar, 
President, 
Industrial Court, Maharashtra , 
Mumbai. 


Earned leave for 04 days from 
26.11.2019 to 29.11.2019 with 
permission to leave headquarter 
from 25.11.2019 ( A.O.H.) . 


On return from leave Shri M. G. Sewlikar will be reposted as President , 
Industrial Court,Maharashtra ,Mumbai. 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981 that Shri M. G. Sewlikar would have continued to officiate as President , 
Industrial Court, Maharashtra , Mumbai had he not proceeded on leave during the 
above period . 


( II) 


The Charge during the leave period of Shri M. G. Sewlikar is kept with 
Shri J. L. Gandhi, Member, Industrial Court, Mumbai. 


Bombay , 
dated 7th December 2019 . 


YOGESHA. RANE , 
Registrar ( Insp . II ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 /2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the periodmentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1. Shri S. S. Shinde , 

President , 
Maharashtra State Co - operative 
Appellate Court, 
Mumbai. 


Ex- post facto sanction to the Earned 
leave for 03 days from 17.10.2019 to 
19.10.2019 suffixing 

suffixing holiday on 
20.10.2019 . 


2. Smt. S. S. Todkar, 

Judge, 
Family Court , 
Nashik 


Earned leave for 07 days from 
18.10.2019 to 24.10.2019 suffixing 
Diwali holidays on 25.10.2019 to 
31.10.2019 with permission to leave 
headquarter from 17.10.2019 
( A.O.H.) till 01.11.2019 ( B.O.H.) . 


3. Shri D. S. Shinde , 

Principal District & Sessions Judge , 
Chandrapur. 


Ex -post facto sanction to the Earned 
leave for 03 days from 22.10.2019 to 
24.10.2019 prefixing holidays on 
20.10.2019 & 21.10.2019 and 
suffixing Diwali holidays 
25.10.2019 31.10.2019 with 
permission to leave headquarter from 
19.10.2019 (A.O.H.) till 01.11.2019 
(B.O.H.). 


on 


to 


4. Shri A.Y.H. Mohammad , 

Judge, 
Family Court, 
Latur. 


on 


Earned leave for 03 days from 
22.10.2019 to 24.10.2019 prefixing 
holidays 

20.10.2019 & 
21.10.2019 and suffixing holidays 
on 25.10.2019 to 31.10.2019 with 
permission to leave headquarter from 
19.10.2019 ( A.O.H.) to 01.11.2019 
( B.O.H.). 


5. Shri H. S. Mahajan , 

Principal District & Sessions Judge , 
Parbhani. 


Earned leave for 02 days i.e. on 
01.11.2019 & 02.11.2019 prefixing 
diwali holidays from 25.10.2019 to 
31.10.2019 with permission to leave 
headquarter from 24.10.2019 
(A.O.H.) till 03.11.2019 (B.O.H.). 


भाग एक (म.उ.वि. ) - ३ अ 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८, शके १९ ४२ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their 
respective posts . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their 
respective posts had they not proceeded on leave during the above period . 


( II ) 


Nameof the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 
concern Judicial Officers . 
Smt. S. S. Kakade, Member , Maharashtra 
State Co -operative Appellate Court, 
Mumbai. 


1. Shri S. S. Shinde 


2. Smt. S. S. Todkar 


Shri V. S. Kulkarni, District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik from 
17.10.2019 (A.O.H.) to 24.10.2019 
( A.O.H.), with Shri M. S. Bodhankar , 
District Judge - 7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik from 24.10.2019 ( A.O.H.) 
to 27.10.2019 ( B.O.H.) , with Smt. S. S. 
Nair, District Judge- 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik from 27.10.2019 
(B.O.H.) to 29.10.2019 (B.O.H.) and with 
Shri S. T. Pandey , District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , Nashik from 
29.10.2019 (B.O.H.) to 01.11.2019 
(B.O.H.) . 


3. Shri D. S. Shinde 


9 


Smt. S. J. Ansari, District Judge- 1 & 
Additional Sessions Judge , Chandrapur. 


4. Shri A.Y.H.Mohammad 


Shri J. M. Dalvi, Adhoc District Judge - 3 
& Assistant Sessions Judge , Latur from 
19.10.2019 (A.O.H.) to 24.10.2019 
(A.O.H.) , with Shri A. V. Gujarathi, 
District Judge - 1 , Udgir from 24.10.2019 
( A.O.H.) to 28.10.2019 ( B.O.H.) , with 
Shri N. K. Maner , District Judge - 2 , Udgir 
from 28.10.2019 (B.O.H.) to 30.10.2019 
( B.O.H.) and with Shri M. S. Pathan , 
District Judge- 1 , Nilanga from 
30.10.2019 ( B.O.H.) to 01.11.2019 
( B.O.H.) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period 

period of 
concern Judicial Officers . 
Shri A. M. Patil, District Judge - 1 , 
Parbhani. 


5. Shri H. S. Mahajan , 


Bombay , 
dated 7th December 2019 . 


YOGESH A.RANE , 
Registrar (Insp . II). 


87 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३-१९ , २०२० / श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202/2019 


Read :- 1) Government Resolution L & JD No. 

HCT - 2003 / ( 138 ) III dated 23.7.2004 . 
2 ) Government Resolution L & JD No. 

HCT- 2009 Pra.Kra (141) / Ka - 3 dated 22.10.2010 . 


The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are 


pleased to grant encashment of earned leave of one month period to 


Smt. I. J. Nanda , Judge, Family Court , Amravati as provided under the 


Resolutions as referred above for the Block period of two years from 01.04.2018 


to 31.03.2020 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India 


in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India . 


Bombay , 
dated 7th December 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
Registrar ( Insp . II ). 


१३ 


. 


. 


अशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२०/ श्रावण २२-२८ , शके १ ९ ४२ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

गृह 

विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत ) २ रा मजला 
मादाम कामा रोड , 

राजगुरू 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हिडी-०७२० / प्र.क्र . १३७ / परि-४. श्री . सुभाष सोनु पेडामकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
मुंबई ( मध्य ) हे दिनांक ३० एप्रिल २०२० रोजी पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


हुतात्मा 


चौक , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव. 


चौक , 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत ) २ रा मजला 
मादाम कामा रोड , 

हुतात्मा राजगुरू 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हिडी-०७२०/ प्र.क्र . १३८ / परि - ४.- श्री. राजेंद्र हरि कदम, परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण ), परिवहन आयुक्त कार्यालय , मुंबई 
हे दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजी पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३-१९, २०२०/ श्रावण २२-२८ , शके १९ ४२ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ९ जुलै २०२० 


अधिसूचना 


क्रमांक इएसटी -२०२० / प्र.क्र . ३० / का.२.- श्री . किरण भिमगोंडा पाटील, सहायक प्रारुपकार- नि - अवर सचिव , विधि व न्याय विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई यांना वेतन स्तर एस-२५ रु. ७८८००-२०९२०० या वेतन श्रेणीतील “ उप प्रारुपकार - नि -उप सचिव ” या संवर्गातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्त पदावर दिनांक २९ जुलै २०२० ( म.पू.) पासून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा . सर्वोच्च 
न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र .२८३०६ / २०१७ मधील न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आ . न. वसावे , 
शासनाचे सहसचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


